मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत 
सुविधा विकास निधी योजनेच्या 
लेखाशीर्षास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. १९६/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ - १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ३३०१५-०३/२०१७-४४ (-), दि. १०.०१.२०२० 
२) शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि ११२०/प्र. क्र. २५/पदुम १४, दि. १२.११.२०२० 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने देशातील मत्स्योत्पादन वाढण्याच्या अनुषंगाने व मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत 
सुविधांचा विकास करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना 
(Fisheries and Aquaculture Infrastructure Develooment Fund - FIDF) उभारण्याचे प्रस्तावित 
केले आहे. या अंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये राज्यांनी आवश्‍यक त्या सोयी सुविधा 
निर्मितीच्या प्रस्तावांना नाबार्डमार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्रिपक्षीय करारनाम्याचा 
मसुदा पाठविलेला आहे. त्यानुषंगाने राज्यात सदर योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. २ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय : 

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेसाठी नविन लेखाशीर्षे 
उघडण्यासाठी नियोजन, वित्त विभाग व महालेखाकार कार्यालयाने मान्यता दिलेली आहे. मा. 
महालेखाकार यांच्या मान्यतेनंतर सदर लेखाशीर्षांकरिता सांकेतांक उपलब्ध करून देण्याची विनंती वित्त 
विभागास केली असता सदर विभागाने खालीलप्रमाणे नविन लेखाशीर्षे उपलब्ध करून दिलेली आहेत. 


अ. | योजनेचे नाव ANS (मराठी) लेखाशीर्ष (इंग्रजी) 
क्र. 
| मत्स्यव्यवसाय मागणी क्र. डी ०१, Demand No D-01 
क्षेत्रातील पायाभूत | २०४९ - व्याज प्रदाने 2049 - Interest Payments 
सुविधा विकास निधी ०१ - देज्ञांतर्गत त्रह्षणावरील कर्ज i a Interest on Internal 
योजनेकरिता stata ebt 
ee ee B20 arn - _ देशांतर्गत इतर 200 - Interest on Other 
त्रह्णावरील व्याज Internal Debt 
(00) (00) 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. १९६/पदुम-१४ 


(००) (०३) - मत्स्यव्यवसाय 
क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास 
निधी योजनेकरिता कर्जावरील 
व्याज 

४५ - व्याज 

(२०४९ २७४७) 


(00) (03) - Loans for 
Fisheries and Aquaculture 
Infrastructure 


Development Fund 
Scheme 

45 - Interest payments 
(2049 2747) 


मत्स्यव्यवसाय मागणी क्र. डी-०९, Demand No D-09 
क्षेत्रातील पायाभूत | ४४०५ - मत्स्यव्यवसायावरील 4405 - Capital Outlay on 
सुविधा विकास निधी | भांडवली खर्च, a 
योजनेची कामे ee) (103) - Marine Fisheries 
१०३ - सागरी मत्स्यव्यवसाय । (00) 
(००) (00) (09) - Works under 
(00) (०९) - मत्स्यव्यवसाय | Fisheries and Aquaculture 
क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास | Infrastructure च 
eee Development und 
निधी | कामे Skene 
५३ - मोठी बांधकामे 53 - Major Works 
(४४०५ ३४९९) (4405 3499) 
मत्स्यव्यवसाय मागणी क्र. डी-१०, Demand No. D-10 
क्षेत्रातील पायाभूत | ६००३ - राज्य शासनाचे देशांतर्गत | 6003 - Internal Debt of the 
सुविधा विकास निधी | seer, State Government 
योजनेकरिता ०० - ee 
(105) - Loans’ from 
नाबार्डकडून कर्ज (for | (१०५) - नाबार्डकडून मिळालेली | NABARD 
payment) कर्जे (00) 
(००) (01) (01) - Loans from 
(09) (09) - मत्स्यव्यवसाय | NABARD for Fisheries 
क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास | 2nd ०१०९ 
नी योज काता. sees Infrastructure 
निधी योजनेकरिता डून 1) रः 
evelopment und 
क््ज Scheme 
५६- कर्जाची परतफेड 56 - Repayment of Loan 
(६००३ ०४८५) (6003 0485) 
नाबार्डकडून ६००३ - राज्य शासनाचे देशांतर्गत | 6003 - Internal Debt of the 
मत्स्यव्यवसाय SRUI State Government 
क्षेत्रातील पायाभूत | 00 _ 00 - 
सुविधा विकास निधी | (१०५) - नाबार्डकडून मिळालेली रो) की ८ यी 


mut 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. १९६/पदुम-१४ 


योजनेकरिता कर्ज (for 


receits) 


(00) 

नाबार्डकडून मत्स्यव्यवसाय 
क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास 
निधी योजनेकरिता कर्ज 
(६००३५३२४०१) 


(00) 

Loans from NABARD for 
Fisheries and Aquaculture 
Infrastructure 
Development 
Scheme 
(6003532401) 


Fund 


२. सदर शासन wows नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. 9/9439, 


दि. ०४.०१.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६/२०२१/व्यय-२, दि. ०८.०१.२०२१ अन्वये 


प्राप्त सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१६५१०५४८०१ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मंत्री (मत्स्यव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री(पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. उप सचिव (त्रद्ष्ण व हमी संनियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर 
११. अधिदान व लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. सहसंचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्राळयासमोर,मुंबई 
१५. कक्ष अधिकारी (पदुम १२, पदुम १३, पदुम १४, पदुम १६) 


१६. निवडनस्ती. 


Shrinivas 
Jagannath Shastri = 


(श्रीनिवास शास्त्री) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


